शिक्षण संचालनालयाची पुनर्रचना करुन शिक्षण 
संचालनालय (योजना) कार्यालयाची निर्मिती तसेच 
जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (योजना) 
कार्यालयाची निर्मिती- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आढावा२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 
चौथा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई 
दिनांक:-११ ऑक्टोंबर, २०२२ 
वाचा:- १) उपसंचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचाळनालय (योजना संचालनालय) यांचे 
पत्र क्र. अप्रौशि/सा.भा.निधी वि./२०२२/कार्या-४, दिनांक १९.७.२०२२ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक आढावा२०२२/प्र.क्र.४७/ 
प्रशा-५,दिनांक २२.०६.२०२२ 

शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २२.६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर शिक्षण 
संचालनालय (योजना) असे करुन प्राथमिक शिक्षण संचाळनालय तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण संचालनालय यांचेकडील योजना, शिक्षण संचालनालय (योजना) यांचेकडे वर्ग करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच विभागाच्या योजना जिल्हास्तरावर राबविण्याकरेता एकूण ३५ जिल्हयांमध्ये 
शिक्षणाधिकारी (योजना) यांचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये खालील 
४ सुधारणा करण्यात येत आहेत. 
२. उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २२.६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ४ मधील 
तक्त्यामध्ये नमूद अ.क्र.७ पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ. । पदाचे नाव गट । वेतनश्रेणी । स्थायी/ । पद समान वेतन श्रेणीतील पद 
क्र. अस्थायी | संख्या । उपलब्ध करुन दिलेली माहिती 
2 | स्वीय सहाय्यक क ।एस १६: | अस्थायी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
४४९००- शिक्षण संचालनालयाच्या 
१४२४०० आस्थापनेवरील स्वीय सहायक 


लघुलेखक हे 4 पद 
संचालनालय योजना यांचेकडे 
वर्ग करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


त्याऐवजी तो पुढील प्रमाणे सुधारित करून वाचण्यात यावा. 


अ. | पदाचे नाव गट | वेतनश्रेणी । स्थायी/ । पद समान वेतन श्रेणीतील पद 
क्र. अस्थायी । संख्या । उपलब्ध करुन दिलेली माहिती 
2 | स्वीय सहाय्यक क |।|एस १६: स्थायी 1 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
४४९००- शिक्षण संचालनालयाच्या 
१४२४०० आस्थापनेवरील स्वीय सहायक 
लघुलेखक हे १ पद 
संचालनालय योजना यांचेकडे 

वर्ग करण्यात येत आहे. 
र्यी उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २२.६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ मधील 


तक्त्यामध्ये नमूद अ.क्र.२ पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ. | पदाचे नाव गट | वेतनश्रेणी । स्थायी/ । पद समान वेतन श्रेणीतील पद 
क्र. अस्थायी | संख्या । उपलब्ध करुन दिलेली माहिती 
2 | उप शिक्षणाधिकारी | ब । एस १७: | अस्थायी | ३५ शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) 
(योजना) ४७६००- आस्थापनेवर वर्ग करण्यात 
१५१०० आलेली शिक्षणाधिकारी निरंतर 

कार्यालयातील 


उपशिक्षणाधिकारी पदनामाची 
३२ पदे (अस्थायी)-- सहाय्यक 
व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी, 
विभागीय कार्यालये, नाशिक, 
औरंगाबाद व नागपूर येथील १ 
पद अशी एकूण ३ पदे (सध्याचे 
पदनाम व कार्यालय 
-प्राध्यापक, विभागीय विद्या 
प्राधिकरण, मुंबई (सर्व पदे 
अस्थायी) एकूणात ३५ पदे 


शिक्षणाधिकारी योजना 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत 
आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


त्याऐवजी तो पुढील प्रमाणे सुधारित करून वाचण्यात यावा. 


अ. । पदाचे नाव गट । वेतनश्रेणी । स्थायी/ । पद समान वेतन श्रेणीतील पद 
क्र. अस्थायी | संख्या । उपलब्ध करुन दिलेली माहिती 
2 | उप शिक्षणाधिकारी | ब॒ । एस १७: | अस्थायी | ३५ शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) 
(योजना) ४७६००- आस्थापनेवर वर्ग करण्यात 
१५१०० आलेली शिक्षणाधिकारी निरंतर 

कार्यालयातील 


उपशिक्षणाधिकारी पदनामाची 
३० पदे (अस्थायी)-- सहाय्यक 
व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी, 
विभागीय कार्यालये, नाशिक, 
औरंगाबाद व नागपूर येथील १ 
पद अशी एकूण ३ पदे (सध्याचे 
पदनाम व कार्यालय 
-प्राध्यापक, विभागीय विद्या 
प्राधिकरण, मुंबई) तसेच 
विभागीय विद्या प्राधिकरण, 
अमरावती येथील प्राध्यापक 
पदनामाचे १ पद व विभागीय 
विद्या प्राधिकरण, नाशिक मधील 
प्राध्यापक पदनामाचे १ पद अशी 
एकूण २ पदे एकूणात ३५ पदे 


शिक्षणाधिकारी योजना 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात 
येत आहेत. 


४. उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २२.६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ येथील 
THU अ.क्र.५ पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ. । पदाचे नाव गट । वेतनश्रेणी । स्थायी/ । पद समान वेतन श्रेणीतील पद 
क्र. अस्थायी | संख्या । उपलब्ध करुन दिलेली माहिती 
4 | वरिष्ठ लिपिक क | एस ८: स्थायी ।७ शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 

२५५००- अस्थायी । २८ आस्थापनेवर वर्ग करण्यात 


८११०० एकूण | ३५ आलेली शिक्षणाधिकारी (निरंतर 
शिक्षण) आस्थापनेवर वरिष्ठ 
लिपिक पदनामाची ५२ पदे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


(स्थायी ७ व अस्थायी ४५ 
त्यापैकी ३५ वरिष्ठ लिपिक पदे 
(स्थायी ७ व अस्थायी २८) 
शिक्षणाधिकारी योजना 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत 
आहत. 


त्याऐवजी तो पुढील प्रमाणे 


सुधारित करून वाचण्यात यावा. 


अ. | पदाचे नाव 


गट | वेतनश्रेणी । स्थायी/ 
अस्थायी 


पद 
संख्या 


समान वेतन श्रेणीतील पद 
उपलब्ध करुन दिलेली माहिती 


५ | वरिष्ठलिपिक 


क | एस ८: | स्थायी 


द 


२५५००- अस्थायी 


श्र 


८११०० एकूण 


३५ 


शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
आस्थापनेवर वर्ग करण्यात 
आलेली शिक्षणाधिकारी (निरंतर 
शिक्षण) आस्थापनेवर वरिष्ठ 
लिपिक पदनामाची ५२ पदे 
(स्थायी ६ व अस्थायी ४६ 
त्यापैकी ३५ वरिष्ठ लिपिक पदे 
(स्थायी ६ व अस्थायी २९) 
शिक्षणाधिकारी योजना 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत 
आहत. 


द. तसेच वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील पत्रान्वये करण्यात आलेली विनंती विचारात घेता 


उपरोक्त शासन निर्णयासोबतच्या “ सहपत्र अ” मध्ये अ.क्र.३९ “केंद्र शासनाच्या नवीन योजना” 


खाली अ.क्र.४० हा विषय पुढीलप्रमाणे अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


४०. साक्षर भारत योजना. 


या 


६. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥9/959॥॥9.90०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१८३१४४४५२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


MAMADAPURE 


१. syed शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 


SANTOSH BASAVESHWAR #5 sm nt 


adc40cb6, pseudonym=EB8 1C64443B702FB77DC1591B2143DFFO994DDB2, 
serialNumber=557ABE7A7194ECSDDC74DF537D7D57A9DBDA20B1937A2E4 
1983C35F6A38B6AD8, cn=SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 


Date: 2022.10.11 16:22:31 +05'30" 


(संतोष ममदापुरे ) 


कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
४. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. शिक्षण संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१०. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) शिक्षण 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१४. निवडनस्ती/प्रशा-५ 
प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा.विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव, विधान परिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 
११. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सचिव यांचे स्वीय सहायक, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व सह सचिव / उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. उप सचिव, आपुक व व्यय-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


